महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोठ निर्मिती 
मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
दिनांक  ०१.०३.२०२१ ते दिनांक 
३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विआस्था-२०२१/प्र.क्र.०६/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ मार्च, २०२१ 
वाचा 
१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आढावा २०१६/प्र.क्र.२३८/आस्था-१, 
दि.१४.११.२०१९. 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअस्था-२०२०/प्र.क्र.३४/आस्था-२, 
दि.१०.०९.२०२०. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. १५.०२.२०२१. 
8) सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोड़ा निर्मिती मंडळ यांचे पत्र क्र. विनिमं२र०२१/ 
आस्था/ अस्थायी पदे/१०८, दि. ०२.०२.२०२१ 


शासन निर्णय - 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार विभागाचा व विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांचा 
सुधारीत आकृतीबंध निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये विभागाच्या अधिनस्त 
असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ,मुंबई या कार्यालयासाठी ६ अस्थायी पदे व वाई 
येथील कार्यालयासाठी २१ अस्थायी पदे अशा एकूण २७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक 
२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 


२. संदर्भ wy येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण २७ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


६:मुदतवाढप्र क्र 6-21 विश्व-मुदतवाढ.१०० 


शासन निर्णय क्रमांकः विअस्था-२०२०/प्र.क्र.६/आस्था-२ 


महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड निर्मिती मंडळ, प्रशासकीय कार्यालय, मुंबई 


अ.क्र. | कार्यालयाचे पदनाम सुधारित वेतनश्रेणी 
नाव आकृतीबंधानुसार 
अस्थायी 
पदसंख्या 
| | महाराष्ट्र सचिव — ae एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 
राज्य मराठी | निम्नश्रेणी = 
विश्वकोड लघुलेखक २ -१४ : ३८६००-१२२८०० 
निर्मिती वरिष्ठ लिपिक a, a एस-८ : २५५००-८११०० 
मंडळ, वाहनचालक |. अ. | एस-६ : १९९००-६३२०० 
प्रशासकीय 
कार्यालय, | शिपाई = एस-१ : १५०००-४७६०० 
मुंबई. 
एकूण ६ 
मराठी विश्वकोश कार्यालय, वाई, जि.सातारा. (विभागीय कार्यालय) 
अ.क्र ।कार्यालयाचे नावा ।पदनाम मंजूर वेतनश्रेणी 
आकृतीबंधानुसार 
अस्थायी पदसंख्या 
२. मराठी  विश्वकोडा | विभाग संपादक मासिक ठोक मानधन 
कार्यालय,वाई (कंत्राटी पद) : रू.२१०००/- 
जि.सातारा सह संपादक मासिक ठोक मानधन 
(कंत्राटी पद) ग रू.१४०००/- 
कला संपादक मासिक ठोक मानधन 
(कंत्राटी पद) a रू.११०००/- 
गा ती ४ एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
सहायक 
संपादकीय ह aga तत 
सहायक 
ग्रंथालयीन = 
सहायक २ एस ७ : २१७००-६९१०० 
सहायक 
लिपिक- a3 
तकर वक २ -६ : १९९००-६३२०० 
शिपाई ३ एस-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण २१ 
एकूण पदे (१--२) २७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विअस्था-२०२०/प्र.क्र.६/आस्था-२ 


३. सदर बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडएफ-०२, ळेखाशीर्ष २२०५, कला व संस्कृती, (००) 
(१०२), कला व संस्कृती प्रचालन (०१) अनिवार्य (०१) (०२) मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ (अनिवार्य) (२२०५ 
३१८१) ०१ वेतन” याखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

४. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक १५.०२. 
२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०८१२५३११०३३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
M A N G E S H pa ite Hd igned by MANGESH PARSHURAM KUDTARKAR 


2.5.4.20=52bcc5e18003505c69802475fe37220a367d93468 
1b77434d33db31221536f5f, postalCod: 


street=MANTRALAYA, MUMBAI, 
serialNumber=4617454bcdcbb2c4f872703bd57b1 caefd71 


3ba9906a05d21de7a85 18aff65c9, ou=MARi 
LANGUAGE, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


KUDTARKAR — ०८-५५ 
(मं.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा व परिक्ष), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
उप जिल्हा कोषाधिकारी, वाई, जि.सातारा. 
सहायक सचिव, मराठी विश्वकोश कार्यालय, वाई, जि.सातारा. 
वित्त विभाग (व्यय-४) व आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
मराठी भाषा विभागाची सर्व कार्यासने. 
निवडनस्ती. 


Cc “७ A -0 


Cc 
es 


on ७6 m&™ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


